श्री. रमेश मोतीराम शिंदे, उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, नंदुरबार यांच्या दि. २७.०७.२०१८ 
च्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०१८. 

वाचा:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३/१५-अ, दि. ०८.०६.२०१८. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८ (१)/१५-अे, दि. २७.०७.२०१८ 
प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन क्र. १ च्या आदेशान्वये श्री. रमेश मोतीराम शिंदे, उपविभागीय कृषि अधिकारी, नंदुरबार यांची 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने बदलीने पदस्थापना अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक (नोडल अधिकारी), जिल्हा 
पाणलोट कक्ष, नाशिक या पदावर करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र. २ च्या शासन आदेशान्वये श्री. 
शिंदे यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने उपविभागीय कृषि अधिकारी, नंदुरबार या पदावर मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. परंतु श्री. शिंदे हे संदर्भाधीन क्र. १ च्या आदेशान्वये अतिरिक्‍त प्रकल्प व्यवस्थापक (नोडल 
अधिकारी), जिल्हा पाणलोट कक्ष, नाशिक या पदावर दि. २८.०६.२०१८ (AA) हजर झालेले असल्याने श्री. 
शिंदे यांच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या मुदतवाढीच्या आदेशामध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय :- 

श्री. रमेश मोतीराम शिंदे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ यांचे संदर्भाधीन क्र. १ चे आदेश रद्द करून 
संदर्भाधीन क्र. २ चे आदेश कायम ठेवण्यात येत आहेत. 
२. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१९१७३९४०९१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने कीत 
u g rv samon a) I Department, postalCod 
Dhapate wena Si 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sugri 
DN: c=IN, o=Governmen , ou=Agriculture And ADF 
harashtra, 

e4ea1 12e908c0e9a7e572d 
Sambhaji Dhapate 

30° 


प्रत, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८/१५ओ 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. अ.मु.स (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
७. संबंधित विभागीय आयुक्त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

८. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

९. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

११. श्री. रमेश मोतीराम शिंदे, उपविभागीय कृषि अधिकारी, नंदुरबार ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१२. निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


